महिला व बालक यांच्या संदर्भातील सायबर 
सुरक्षिततेबाबतच्या इंटरनेट वापरताना 
घ्यावयाच्या काळजीबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: बैठक २०२३/प्र.क्र.१४३/विशा-३(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०५. ०१.२०२४ 


संदर्भ: विशोष पोलीस महानिरीक्षक ,महाराष्ट्र सायबर, मुंबई यांचे पत्र क्र. १९४५/विपोमनि/सायबर व 
मअप्र /२०२३ यांचे दि.२१.०७.२०२३ रोजीचे पत्र. 


परिपत्रक 


सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटीत गुन्हेगारी म्हणून उदयास आली असुन 
राज्यात सायबर फसवणूकीद्वारे गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर फसवणूकीला बळी पडणा- 
या नागरिकांना विशोषत: महिला, बालके यांना केंद्रबिंदू ठेवून महिला व बालक यांच्या संदर्भातील 
सायबर सुरक्षिततेबाबतच्या इंटरनेट वापरताना घ्यावयाच्या काळजीबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना निर्गमित 
करण्याबाबत मा. उप सभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी १९.०७.२०२३ रोजी विधानभवन, मुंबई येथे 
आयोजित केलेल्या बैठकीत सूचित केले होते. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये विपोमनि सायबर 
यांनी शासनास सदर सुचनांचे प्रारुप मान्यतेस्तव सादर केले आहे. सबब सदर मार्गदर्शक सुचना निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. सबब, सर्व महिला व बालकांनी सायबर गुन्ह्यांमधे फसवले जाऊ नये यासाठी इंटरनेटचा वापर 
करतांना दक्षता घेणे आवश्‍यक असुन सायबर सुरक्षतेबाबत इंटरनेटचा वापर करतांना खालील गोष्टींची 
काळजी घेण्यात यावी. 


» Use Strong and Unique Passwords : सशक्त पासवर्ड तयार करतांना upper and lower 
case letters, numbers, and symbols चा वापर करावा. तसेच सहजतेने पासवर्डचा अंदाज 
घेवु शकता असे पासवर्ड ठेवण्यात येऊ नये. उदा जन्म तारीख, स्वतःचे नाव, मोबाईल नंबर 
इत्यादी तसेच प्रत्येक नवीन अकांउटकरीता वेगळा पासवर्ड ठेवण्यात यावा. वेळोवेळी सर्व 
पासवर्ड हे बदलावेत व कोणतेही अकांउट लॉगीन करतांना पासवर्ड हे ब्राउझर मध्ये SAVE 
करण्यात येऊ नयेत. 


>सर्व dao मिडीया अकांउट व ऑनलाइन सर्व अकांउटकरीता Two-Factor 
Authentication (2FA) ON ठेवणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन ळॉगीन करतांना तुमच्या फोनवर 
पाठवलेल्या कोडने हे दुस-या स्वरूपाच्या पडताळणी करून सुरक्षितेकरीता अतिरिक्त स्तर 
जोडते. सबब, Two-Factor Authentication (2FA) ON ठेवण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बैठक २०२३/प्र.क्र.१४३/विशा-३(अ) 


> सॉफ्टवेअर अपडेटेड ठेवा : तुमचे operating system, applications, and antivirus 
software हे नियमितपणे अपडेट करा. सॉफ्टवेअर अपडेटमध्ये अनेकदा vulnerabilities 
संदर्भातील security patches देखील असतात त्यामुळे होणारे संभाव्य धोके टाळता येतील. 

» Beware of Phishing Attempts : अनपेक्षीत प्राप्त होणारे मेल, मॅसेज किंवा वैयक्तिक 
माहिती विचारणारे कॉल, संशयास्पद fora असलेले मेसेज पासुन सावध रहा. खात्री 
केल्याशिवाय कोणत्याही ford वर क्लिक करू नका. तसेच कोणतेही attachments 
download करू नका जेणेकरून नकळत Background ला कोणतेही Software run होणार 
नाही. 

>Use Secure Wi-Fi Networks : ऑनलाइन वैयक्तिक व संवेदनशील माहितीचा वापर 
करतांना सुरक्षित Wi-Fi Networks चा वापर करावा. तसेच संवेदनशील माहिती तसेच 
ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार करतांना सार्वजनिक Wi-Fi Networks चा वापर करणे टाळावे. 

> Back Up Your Data Regularly : महत्वाच्या फाइल्स व डेटाचा नियमितपणे external 
storage device or a secure cloud service मध्ये बॅकअप घेण्यात यावा. जर आपल्या 
सिस्टीममध्ये ransomware attack or hardware failure झाल्यास डेटा बॅकअप घेतल्यामुळे 
डेटा गमावणे टाळता येईल. 

> Use a Firewall: तुमच्या संगणक व नेटवर्कचा फायरवॉल हा ON असल्याची खात्री करा. 
जेणेकरून तुमच्या सिस्टीममध्ये अनाधिकृत प्रवेश रोखण्यास मदत होईल. 

>Practice Safe Social Media Habits : सोशल मिडीयावर वैयक्तिक माहिती शहोअर करू 
नका. तसेच सोडल मिडीयाच्या सर्व अकांउठटळला Privacy सेटींग ठेवा. उदा प्रोफाइल लॉक 
करणे, आपली वैयक्तिक माहिती फक्त आपल्या Fa Aso, परिचयाचे लोकांनाच दिसेल 
याबाबत आवरयक काळजी घ्यावी. 

Log णी: प्रत्येक वेळी कोणतेही ऑनलाईन अँप तसेच सोडल मिडीया अकांउट लॉगीन 
केल्यांनतर त्याचा वापर झाल्यानंतर ते लॉग आउट करून ते GMI आउट झाले असल्याची खात्री 
करण्यात यावी. 

> Don't Share information more than requirement: ऑनलाईन q लाईन अथवा सोशल मिडीयावर 
संपर्कात येणाऱ्या कोणत्याही अनोळखी व्यक्‍तीला आपली वैयक्तिक माहिती उदा पत्ता, फोन 
नंबर, स्वतःचे वैयक्तिक अथवा खाजगी फोटो शेअर करु नयेत. त्याचा दुरुपयोग आपणास 
PICA अथवा ब्लॅकमेल करण्यासाठी होऊ शकतो सबब याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 

> Don't Meet your online friend alone: ऑनलाईन अथवा सोडल मिडीयावर संपर्कात 
येणाऱ्या कोणत्याही खात्रीशीर न वाटणाऱ्या अनोळखी व्यक्‍तीला प्रत्यक्षात एकटे भेटणे टाळावे. 
अशा व्यक्तीस शक्य असल्यास सार्वजनिक ठिकाणी भेटावे जेणेकरुन भविष्यातील संभाव्य 
फसवणूकीचे धोके टाळणे शक्‍य होईल. 

> Keep your Webcam off : इंटरनेटवर उपलब्ध असणारे काही अँप्लिकेश्नन्स हे तुमचा वेबर्केम 
तुमच्या माहिती शिवाय अँक्सेस HS Wedd म्हणुनच शक्‍य असल्यास वेबकॅम बंद ठेवावा अथवा 
त्याचे वर कव्हर लावण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बैठक २०२३/प्र.क्र.१४३/विशा-३(अ) 


> Avoid downloading free stuff : इंटरनेटवर मोफत उपलब्ध असणारे गेम्स, अँप्स अथवा 
सिनेमा अनोळखी अथवा Untrusted sites वरुन डाऊनलोड करणे टाळावे. त्यामध्ये स्पायवेअर 
अथवा व्हायरस, रॅन्समवेअर असण्याची BIA नाकारता येत नाही. 

>Use parental control: आपले घरातील स्मार्ट डिव्हाईसेस उदा. मोबाईल फोन, कॉम्प्युटर 
जर अल्पवयीन मुले वापरत असतील तर parental ००॥॥०। सेटींग्स चा वापर करण्याबाबत 
खातरजमा करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०८१७५६०९८८२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAHUL VIJAY KULKARNI 
RA H U | V [J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb37 1c432c67afaec7da5aad928d96 
6ad4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623C 
7F6C38C3B848BFBE06685A219, cn=RAHUL VIJAY KULKARNI 


(राहुल कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह)यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, यांचे स्वीय सहायक, सर्व मत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (विशेष), याचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व.स) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर, मुंबई. 

qo. निवड नस्ती (विञा-२) 


CC AV A) -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


